सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक 
अनुदान (अनिवार्य) वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.9६/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जूले,२०२२. 


वाचा :१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४.०४.२०२२ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एसयुएस-२०२२/प्र.क्र.०३/विशि-२, 
दि.०५.०४.२०२२ 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.७६/साशि-५, 
दि.२३ जून,२०२२ 
४) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. ३२/२०२२-२३/२६६४ ,दि.०९.०६.२०२२ 
प्रस्तावना : 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदानासाठी 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३)(०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व 
तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य ( अनिवार्य ) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या 
लेखाशिर्षांतर्गत रु.१२२,५१,२५,०००/-(अक्षरी रुपये एकशे बावीस कोटी एक्कावण लाख पंचवीस 
हजार फक्त ) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पित निधीतील 
रु.५२,६८,०३,७५०/- ( अक्षरी रुपये बावन्न कोटी अडुसष्ट लाख तीन हजार Beal पन्नास फ़क्त ) 
इतका निधी संदर्भांधिन दि.०५.०४.२०२२ व दि.२३.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
सन २०२२-२३ मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्त्या 
अदा करण्यासाठी रु. ५०,८२,१८,०००/- (अक्षरी रु. पन्नास कोटी ब्याऐंशी लाख अठरा हजार फक्त) 
इतका) निधी वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याची विनंती ग्रंथालय संचालकांच्या संदर्भाधिन 
दि.०९.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. यानुषंगाने शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांचे सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या हप्त्याचे परिरक्षण अनुदान अदा करण्यासाठी 
रु. २०,८२,७१,२५०/- ( अक्षरी रु. वीस कोटी ब्याऐंशी लाख एकाहत्तर हजार दोनशे पन्नास फ़क्त ) 
इतका निधी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना वितरीत करून 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
सन २०२२-२३ या मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांचा परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्त्या अदा 
करण्यासाठी रु. २०,८२,७१,२५०/- ( अक्षरी रु. वीस कोटी ब्याऐंशी लाख एकाहत्तर हजार दोनशे 
पन्नास फ़क्त) इतका निधी वितरीत करुन खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे. यानुषंगाने संबंधित जिल्हा ग्रंथालय 
अधिकारी / कार्यालय प्रमुखांना “आहंरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.9७६/साशि-५, 


तसेच त्यांना ३१- सहायक अनुदाने ( वेतनेतर ) या उद्दिष्टाखाळील देयकावर “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार देखील प्रदान करण्यात येत आहेत. 


२. सदर खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३) 
मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य, (०३) (०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना 
सहाय्य (अनिवार्य) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२- 
२३ मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


2 अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी विहित मुदतीत 
सादर करणे आवश्यक राहील. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 


अटींची पुर्तता करण्यात आळी असून सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
७०७/२०२२/ व्यय-५, दि.०५.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०७२११३१५१६६९०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.07.21 13:18:35 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 

७. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

८. महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२.सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक / जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ग्रंथपाल 
(ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 

१३. कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१४. निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


पृष्ठ २ पैकी २ 


